महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ च्या 
अनुषंगाने प्रथम अपीलीय अधिकारी व द्वितीय 
अपील अधिकारी घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांक:गृहआ-२०१५/प्र.क्र.३१३/आस्था-२, 
मंत्रालय, दुसरा मजला,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ एप्रिल, २०१८. 


वाचा :- १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्यादेश-२०१५, दि.२७.०४.२०१५. 
२) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्र.एचडीओ-०२१५/प्र.क्र.३७/आस्था-१, 
दि.१०.०७.२०१५. 
३) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र.गृहआ-२०१५/प्र.क्र.३१३/आस्था-२, 
दि.२०.०७.२०१५. 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ च्या अनुषंगाने, दि.१०.०७.२०१५ च्या 


अधिसूचनेन्वये गृह विभाग (खुद्द, मंत्रालय तसेच गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील 


कार्यालयामार्फत पात्र नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या 


आहेत. त्यामधील १) विदेशी कलाकारांच्या सहभागास परवानगी, २कागदपत्रांचे साक्षांकन, 3) 


भारतीय नागरिकांसाठी “नोरी” (NORI) प्रमाणपत्र, ४ पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र आणि 4) 


विदेशी नागरिकांचे नागरीकत्वाचे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविणे या सेवा विहित कालमर्यादेत 


पार न पाडल्यास यावर प्राप्त होणाऱ्या अपीलावर कार्यवाही करण्यासाठी सदर अध्यादेशानुसार, 


विभागातील खालील नमूद अधिकाऱ्यांची प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील अधिकारी 


म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | नियुक्ती पद | दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल 
क्र. वपदनाम 


ie श्री.सु.धो.पवार, प्रथम अपील ०२२-२२८२२००८ | sudhakar.pawar@nic.in 
अवर सचिव अधिकारी 


२ श्री.प्र.ग.देशमुख, द्वितीय अपील ०२२-२२०२७२५४ | prakash.deshmukh@nic.in 
सह सचिव अधिकारी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गृहआ-२०१५/प्र.क्र.३१३/आस्था-२, 


सदर AA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४२७१५०१३१८७२९ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


०८ AW A OO 


Digitally signed by Surendra Ambadas Deshmukh 
d A b d DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
S u re n fa mM a a S Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a563f0c34d0b70920aa744aa97e 1 366ab6e240 


£367d6cc635a178d00c51adc37, cn=Surendra Ambadas 
Deshmukh Dest 


(सु.अं.देशामुख) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, गृह (Tex) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, 
मुंबई, 


. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) यांचे स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२, 
. प्रधान सचिव (राउशु) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२, 

९. 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 


१०.श्री.प्र.ग.देशमुख, सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

११.श्री.सु.धों.पवार, अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

१२.सर्व सह/उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
१३.कक्ष अधिकारी (आस्था-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

१४.निवड नस्ती / वैयक्तिक नस्ती (आस्था-२), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


